RNI No. MAHBILL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक १४ ] 


बुधवार , मार्च २५ , २०१५ / चैत्र ४, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २०१५ 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएन . २०१५ / प्र.क्र . २९ / नवि -१८ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा 
महा. ४० ) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम ( २ ) व कलम ३ चे पोट-कलम (३ ) मधील तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यवतमाळ 
नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टिने उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम (१ ) मधील खंड ( क ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन उद्घोषणा काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून, तिचा मसुदा सोबत जोडलेला आहे . ; 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे त्यांची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
३. उक्त कालावधीमध्येमिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एमयुएन . २०१५ /प्र.क्र . २९/ नवि - १८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा . ४०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील 
खंड ( क) मधील तरतुदीनुसार शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन - २०१५/ प्र.क्र . २९/ नवि - १८ , दिनांक २५ मार्च २०१५ याद्वारे 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक - अ मध्य उप विभाग, दिनांक २५ मार्च २०१५ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र 
शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील खंड 
( क ) याअन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 


भाग एक - अ -( म . उ. वि . ) - ३० - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च २५, २०१५ / चैत्र ४ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेच्या अनुलक्षून प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करुन यवतमाळ नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट 
वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करुन, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अनुसूची “ अ ” 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करुन यवतमाळ नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे . यवतमाळ नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
अनुसूची “ ब ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची “ अ ” 
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील 
महसुली गावाचे नाव 

यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट 

करावयाच्या क्षेत्राचे सर्व्हे क्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 
मौ . डोरली या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्वे क्रमांक १ ते ३८ 
मौ . डोळंबा या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते २० 
मौ. भोसा या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते ५६ 
मौ . गोधनी या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते ५८ 
मौ . वडगाव रोड या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते ७९ 
मौ. वाघापूर या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते २३ 
मौ . मोहा या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक १ ते १०० 
मौ. उमरसरा या गावाच्या महसुली हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र 

गावठाण व सर्व्हे क्रमांक ३ ते १३, १४ भाग , १५ भाग , 

१६ भाग, १७ भाग , १८ भाग , १९ भाग, २० भाग. 
मौ . पिंपळगाव या गावाच्या मह 

गावठाण सर्व्हे क्रमांक १ ते ४९, ५७ ते ५९ 
मौ .लोहारा या गावाच्या महसुली हद्दीतील महाराष्ट्र राज्य गावठाण सर्व्हे क्रमांक १ ते ३८ , ५८ भागशः , 
औद्योगिक विकास महामंडळाने घोषित केलेले क्षेत्र वगळून 

५९ ते १०८ , ११० आणि १११ 
उर्वरित मौ . लोहारा मधील गावठाणासहीत संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 

यवतमाळ नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
उत्तर. - मौजा मोहाचे स. नं . ४४ च्या उत्तर टोकापासून पुढे दक्षिणेकडे व नंतर पूर्वेकडे मौजा मोहाचे महसुली हद्दीने, स. क्र . ५६ चे उत्तर 
हद्दीने व त्यानंतर पूर्वेकडे मौजा मोहाचे स. क्र . ५५ चे उत्तर हद्दीने व त्यानंतर स. क्र . ५८ चे उत्तर हद्दीने तद्नंतर स. क्र . ५५ चे पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 

पूर्व. - मौजा मोहाचे स . क्र . ५५ चे पूर्व कोपऱ्यापासून पुढे पश्चिमेकडे व नंतर दक्षिणेकडे स. क्र . १४८ च्या हद्दीनुसार त्यानंतर मौजा 
डोरलीच्या स. क्र . १६ चे पूर्व हद्दीने दक्षिणेकडील मौजा डोरलीचे स. क्र . १८ व १९ चे पूर्व हद्दीने तसेच मौजा डोळंबाचे स. क्र . १२ चे पूर्व हद्द, मौजा 
डोळंबा स . क्र . १४ चे उत्तर हद्द मौजा डोळंबा स . क्र . १५ , १६, १७. १९ . २ ची दक्षिण हद्द मौजा डोळंबा ३. ४ ची पर्व हद्द नसार मौजा भोसा ११ 
१२, १३, १५, १६, १७, १८ ची पूर्व हद्दीनुसार मौजा भोसा स . क्र . १८ , १९ ची दक्षिण हद्द मौजा भोसा स . क्र . ३२, ३३, ३४ ची पूर्व हद्द त्यानंतर मौजा 
भोसा स . क्र . ३४ ची दक्षिण हद्द मौजा गोधनी इजारा स . क्र . ३०, ३१, ४१, ४२, ४३, ४४ , ४५ ची पूर्व हद्दीनुरुप दक्षिण टोकापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च २५, २०१५ / चैत्र ४ , शके १९३७ 


दक्षिण. - मौजा गोधनी इजारा स. क्र . ४५ , ४६, ४९, ५० , ५१, ५२, ५६, ५७, ५, ६ ची दक्षिण हद्दीनुसार व त्यानंतर मौजा वडगाव रोड 
स . क्र . ४६, ५१, ५२, ५५ , ५६, ५७, ५८, ६५ , ६६, ६७ ची दक्षिण हद्द व पश्चिम टोकापर्यंत . 

पश्चिम . - मौजा वडगावरोड स. क्र . ६७ चे पश्चिम कोपऱ्यापासून पुढे उत्तरेकडे मौजा वडगावरोडचा स. क्र. ६७, ६८ , ६९, ७० , ७१ , 
७२ , ७३, १२ च्या पश्चिम हद्दीनुसार व पुढे पश्चिमेकडे मौजा लोहारा स. क्र . ३५, ३८ ची दक्षिण हद्द व पुढे उत्तरेकडे मौजा लोहारा स. क्र . 
३२,३१, २२,२१,११० ची पश्चिम हद्द स. क्र .१०८ ची दक्षिण हद्द व तद्नंतर मौजा लोहारा स .क्र . ५८ ( भागशः ) ची पश्चिम हद्द व स. क्र . ५९ ची 
पश्चिम हद्दीपासून पुढे मौजा पिंपळगाव स. क्र . ३०,३५,३७, ३८ , ३९ मौजा मोहा स. क्र . २८ ,३१,३२, ३३, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ चे पश्चिम हद्दीनुसार 
स .क्र . ४४ चे दक्षिण टोकापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ता . गौड , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक - अ -( म. उ. वि .) - ३० - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च २५, २०१५ / चैत्र ४ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 25th March 2015 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUN . 2015 / C . R . 29/UD - 18 . — In pursuance of the provisions sub - section ( 2 ) of section 6 
read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), (hereafter referred to as “ the said " ) , the 
Government of Maharashtra hereby announce its intention to issue a notification in exercise of 
the powers conferred by clause ( a ) , sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , with a view to alter 
the limits of the Municipal Area of Yavatmal Municipal Council, Dist . Yavatmal, so as to include 
therein the local area specified in Schedule “ A ” the draft of which is appended herewith ; 

2 . Any person who entertains any objection to the said Proclamation is hereby required to 
submit the same, in writing, with the reasons therefor , to the Collector, District Yavatmal within 
in period of 30 days , from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra 
Government Gazette . 

3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No. MUN . 2015 / C . R . 29 /UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. MUN . 2015 / C . R . 29 /UD - 18 , dated 25th March 2015 Maharashtra 
Government Gazette , extraordinary Part - 1 - A Central Sub -Division , dated the 25th March 2015 , 
the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a Notification in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), with a view 
to alter the limits of the Municipal Area of the Yavatmal Municipal Council in District Yavatmal , 
so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” in the said Proclamation ; 

And whereas , the objections and suggestion received pursuant to the said proclamation have 
been considered by the Government ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause (2 ) of article 243- Q of 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Municipal Area of the Yavatmal Municipal Council in District Yavatmal, so as to include 
therein the area specified in Schedule ‘ A ’ hereto . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 
6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah .XL of 1965 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby alters the limits of Municipal area of the YavatmalMunicipal Council in Dist . Yavatmal, 
so as to include therein the areas specified in Schedule ‘ A ’ hereto . The revised boundaries of the 
Yavatmal Municipal Council after inclusion of the local area specified Schedule ‘A ’ shall such as 
specified in Schedule B hereto . 

Schedule A 
The description of the Local area to be included in 

the limits of Yavatmal Municipal Council 


Details 


Description 

( 1) 


( 2 ) 


Gaothan plus Survey No. 1 to 38 


The entire area within revenue 

village of Mouza Dorli. 
The entire area within revenue 

village of Mouza Dolamba. 


Gaothan plus Survey No.1 to 20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च २५ , २०१५ / चैत्र ४ , शके १९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


Gaothan plus Survey No. 1 to 56 


Gaothan plus Survey No.1 to 58 


Gaothan plus Survey No .1 to 79 


The entire area within revenue 
village of Mouza Bhosa . 
The entire area within revenue 
village of Mouza Godhani Izara . 
The entire area within revenue 
village of Mouza Wadgaon Road . 
The entire area within revenue 
village of Mouza Waghapur. 
The entire area within revenue 
village ofMouza Moha . 
The remaining area within revenue 
village ofMouza Umarsara . 


Gaothan plus Survey No.1 to 23 


Gaothan plus Survey No. 1 to 100 


Gaothan plus Survey No. 3 to 13, 14 
part, 15 part, 16 part, 17 part, 18 part, 
19 part, 20 part . 
Gaothan plus Survey No. 1 to 49, 57 to 59 


The remaining area within revenue 
village of Mouza Pimpalgaon . 
The entire area within revenue village 
of Mouza Lohara and Gaothan excluding 
area notified by Maharashtra Industrial 
Development Corporation . 


Gaothan plus Survey No . 1 to 38, 58 part, 

59 to 108 , 110 , 111 . 


Schedule B 
Revised Boundaries of the Yavatmal Municipal Council 
after the inclusion of the Local area specified in Schedule “ A ” as under 
North . - Starting from northwest corner of S . N . 44 of village Moha towards east along north 
boundary of village Moha upto north east boundary of S . N . 55 of Mouza Moha. 

East . – Starting from north -west corner of S . N . 55 Mouza Moha then towards west along the 
Eastern boundary S . N . 55 of Mouza Moha upto south -east corner of S . N . 55 of Mouza Moha . 
Thereafter towards east along South boundary of S . N . 55 of Mouza Moha upto south -west corner 
of S . N . 55 of Mouza Moha, thereafter towards south along Eastern boundary of S . N . 16 , 18 , 19 of 
Mouza Dorli, S . N . 12 of Dolamba upto north east corner of S . N . 13 of Mouza Dolamba , thereafter 
towards east along North boundary of S . N . 14 of Mouza Dolamba , thereafter towards south along 
East boundary of S . N . 14 , 15 of Mouza Dolamba , thereafter towards West- South boundary of 
S . N . 15 , 16 , 17 , 19 , 2 of Mouza Dolamba , upto North East boundary of S . N . 3 of Mouza Dolamba 
upto north east boundary of S . N . 3 ofMouza Dolamba thereafter towards south along East boundary 
S . N . 3, 4 of Mouza Dolamba, S . N . 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17, 18 of Mouza Bhosa upto south - east corner 
of S . N . 18 of Mouza Bhosa , thereafter towards west along of south boundary of S . N . 18 , 19 of 
Mouza Bhosa upto North - east corner of S . N . 32 of Bhosa , Thereafter towards south along Eastern 
boundary of S . N . 32 , 33 , 34 of Mouza Bhosa , upto south - east corner of S . N . 34 of Mouza Bhosa 
thereafter towards west along South boundary of S . N . 34 upto north - east corner of S . N . 30 of 
Mouza Godhani Izara thereafter towards South along Eastern boundary of Mouza Godhani Izara 
upto south - east corner of S . No. 45 of Mouza Godhani Izara . 

South . - Starting from south -east corner of S . N . 45 of Mouza Godhani Izara along Southern 
boundary of S . N . 45 , 46 , 49, 50 , 51, 52 , 56 , 57, 5 , 6 of Mouza Godhani Izara and then along South 
boundary of S . N . 46 , 51, 52 , 55 , 56 , 57, 58 , 65 , 66 , 67 of Mouza Wadgaon Road upto south -west 
corner of S . N . 67 of Mouza Wadgaon Road. 


der 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च २५, २०१५ / चैत्र ४ , शके १९३७ 


West. – From south -west corner of S . N . 67 of Mouza Wadgaon Road and towards north along 
West boundary of S . N . 67, 68, 69, 70 , 71, 72 , 73 , 12 of Mouza Wadgaon Road upto south -east corner 
of S . N . 36 of Lohara thereafter along South boundary of S . N . of 36 , 38 of Mouza Lohara upto south 
west corner of S . N . 38 of Mouza Lohara . Afterwards towards north along West boundary of S . N . 
38 , 32 , 31 , 22 , 21 , 110 of Mouza Lohara , thereafter towards west along South boundary of S . N . 108 
of Mouza Lohara upto south -west corner of S . N . 108 of Mouza Lohara . Thereafter towards south 
along west boundary Maharashtra Industrial Development Corporation upto south -west corner 
of Maharashtra Industrial Development Corporation . Thereafter towards Southern boundary of 
village Lohara . Upto south -west corner of S . N . 58 of Mouza Lohara . towards north along West of 
boundary S . N . 58 , 59 of Mouza Lohara . Thereafter Towards North along Western boundary of 
V . 30 , 35 , 37 of Mouza Pimpalgaon upto north -west corner of S . N . 37 of Mouza Pimpalgaon 

g Northern boundary of S . N . 37 , 38 , 39 of Mouza Pimpalgaon upto 
north -wast corner of S . N . 39 of Mouza Pimpalgaon afterwards towards north along Western 
boundary of S . N . 28 , 31, 32 , 33 , 40 , 41, 42 , 43 , 44 of Mouza Moha upto north -west corner of S . N . 44 
of Mouza Moha . 


rne 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . T. GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


